मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा 
प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये, मुख्य 
औषध निर्माण अधिकारी (वर्ग-२) व वरिष्ठ औषध 
निर्माण अधिकारी (वर्ग-३) पदांच्या सेवाप्रवेशासाठी 


विहित केलेल्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीस 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 
४ था मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८,दि.२५.११.२०२१. 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं .क्र. २५३/ प्र.क्र.9०/नवि-२८, 
दि. ०२.०२. २०२३ 
४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं.क्र.४०१/प्र.क्र.२८/नवि-२८, 
दि.२८.०४.२०२३. 
५) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/९०५/२०२३-२४, 
दि.१७.०४.२०२३. 
६) मिरा-भाईदर महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ३०८, दि.१७.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा wear व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ ला 
दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. महानगरपालिकेच्या सदर आकृतीबंधात 
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-२) व “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग- 
3) ही पदे मंजूर करण्यात आली नव्हती. तसेच, “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-२) या पदासाठी सेवा प्रवेश 
नियमात नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दती नमूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, वरिष्ठ औषध निर्माण 
अधिकारी (वर्ग-३) या पदासाठी सेवा प्रवेश नियमात नेमणूकीकरिता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दती नमूद करण्यात 
आलेल्या नाहीत. 


२. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमधील वाढत्या आरोग्य विषयक कामाची व्याप्ती पाहता, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी, आता, “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग- 
२) १ पद व 'वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी' (वर्ग-३), ४ पदे अशी एकूण ५ पदे नव्याने निर्माण करण्यास' दि. 
२५.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१७.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा 
(सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये, “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी' (वर्ग-२) व “वरिष्ठ औषध 
निर्माण अधिकारी" (वर्ग-३) या पदांसाठी सेवाप्रवेश पध्दती व अर्हतांचे समावेशन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्यानुसार सदर पदांसाठी नेमणूकीच्या अर्हता व पध्दती विहीत करून, त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१७.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ या सेवा प्रवेश नियमात, मुख्य 
औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-२) व “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-३) या पदांसाठी सेवाप्रवेश पध्दती व 
अर्हतांचे समावेशन करण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावास, परिशिष्ट-२, अनुसूची-“इ' नुसार महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम-१९४९ च्या, कलम-४५४, ४५५, ४५६, ४५७(अ) व ४६५ अन्वये, शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियमांस “मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०१९ चा सुधारित भाग संबोधण्यात यावे. 
३. सदर सुधारित नियम आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करावेत. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


४. या अनुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२६१६१०३३७९२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUSHILA eee ail ee Sent aL oy 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd9d1 
D H O N D | R A M d360094fe11409501d5, postalCode=400032, st=Mahi 
ialNumber=2D78E8AB53FB361 9E69D852CE1492593ABC1DC 
E1DF4E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM 


PAWAR Ea i i as 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
३) आयुक्त तथा प्रशासक, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
४) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं .क्र. १७४/ प्र.क्र.५३/नवि-२८, दि. २६ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट-२, अनुसूची-“इ” 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५ व ५३ (१) मधील तरतूदीनुसार नेमणूक करावयाच्या पदांसाठीची 
कलम-४५(३) व कलम-४५७(३) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दत. 


(पहा नियम-३) 
अ.क्र. | पदनाम व श्रेणी नेमणूकीची पध्दत व | नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दती 
टक्‍्केवारी/नामनिर्देशन 
: मुख्य औषध निर्माता/मुख्य | पदोन्नती-१००% मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या 
औषध निर्माण अधिकारी आस्थापनेवरील कार्यरत वरिष्ठ औषध निर्माण 
(श्रेणी-२, आरोग्य सेवा) अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षाचा अनुभव 


असणाऱ्या व मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची D 
Pharmacy पदवी धारण केलेल्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 


आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२. वरिष्ठ औषध निर्माण | पदोन्नती-१००% मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
अधिकारी आस्थापनेवरीळ कार्यरत औषध निर्माण 
(श्रेणी-३, आरोग्य सेवा) अधिकारी या पदावर किमान ०३ वर्षाचा अनुभव 


असणाऱ्या व मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची ॥) 
Pharmacy पदवी धारण केलेल्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


